धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल 
शासनमान्य खाजगी अनुदानित/विना 
अनुदानित/कायम विना अनुदानित शाळा, 
कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था, नगरपालिका/नगर परिषद शाळा व 
अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सोयी सुविधा 
पुरविण्यासाठी अनुदान योजनेतर्गत अनुदान 
वितरण (सन २०२३-२४) जि.बुलडाणा 


महाराष्ट्रशासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अविवि-२०२३/प्र.क्र.१२८/का-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २६ जुले, २०२४. 


वाचा- 


अल्पसंख्याक विकास विभाग, झासन निर्णय क्र.अविवि-२०२३/प्र.क्र.१२८/का-६, 
दिनांक ०५ मार्च,२०२४. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त विषयावरील संदर्भाधीन शासन निर्णयाच्या परिशिष्ट “अ” मधील अ.क्र.११ व २० 
येथे नमूद शाळांची नावे 


अ.क्र. | संस्थेचे नाव व झाळेचे नाव प्रयोजन अनुदानाचे वर्ष 
(१) अमरावती विभाग, जिल्हा बुलडाणा 
7 १. | समता बहुउद्देशिय शिक्षण, कृषी प्रसारक | इन्व्हर्टर खरेदी करणे २ 


संस्था, खापरखेड (धुले), ता. लोणार, जि. 
बुलडाणा द्वारे संचालित कै.हर्षाबाई 
सदावर्ते कन्या शाळा, कोयाळी, 
(दहासोंडे), ता.लोणार, जि. बुलडाणा 


२०. «| नगर परिषद मलाकापूर, जि.बुलडाणा | एल.ई.डी.टी.व्ही.,साऊंड ५ 
द्वारे संचालित राजाभाऊ बोंद्रे नगर | सिस्टीम खरेदी करणे 
परिषद उर्दु प्राथमिक शाळा क्र.२, पारपेट, 
मलकापूर, जि.बुलडाणा 


ऐवजी 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अविवि-२०२३/प्र.क्र.१२८/का-६ 


संस्थेचे नाव व शाळेचे नाव प्रयोजन अनुदानाचे वर्ष 


(१) 


अमरावती विभाग, जिल्हा बुलडाणा 


११, 


समता बहुउद्देशिय शिक्षण, कृषी प्रसारक | इन्व्हर्टर खरेदी करणे २ 
संस्था, खापरखेड (धुले), ता. लोणार, जि. 
बुलडाणा द्वारे संचालित कै.हर्षाबाई 
सदावर्ते माध्यमिक विद्यालय, कोयाळी, 
(दहासोंडे), ता.लोणार, जि. बुलडाणा 


२०. 


नगर परिषद मलाकापूर, जि.बुलडाणा | एल.ई.डी.टी.व्ही.,साऊंड 4 
द्वारे संचाळित नगर परिषद Sg प्राथमिक | सिस्टीम खरेदी करणे 
शाळा क्र.२, पारपेठ, मलकापूर, 
जि.बुलडाणा 


2. 


अशी वाचण्यात यावीत.” 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या  ७/५५/.॥0१90॥9.90५.॥या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२४०७२६१४५५१७५६१४ आहे. 


हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


-00 SF 02 AV AN -O 


S 
aS  *->-* WTS Th IS hi *->  *-*€ १-4 


(2 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


MEGHANA 
GAURAV SHINDE : 


(मेघना गौरव शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपालांचे सचिव, 

मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 

मा.मंत्री,अल्पसंख्याक विकास यांचे खाजगी सचिव, 

मा.विरोधी पक्षनेते,विधान सभा/ विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई, 
मा.विधानसभा/विधान परिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई, 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अविवि-२०२३/प्र.क्र.१२८/का-६ 


९) प्रधान सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्राळय,मुंबई 

१०) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई/नागपूर 

११)महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व परीक्षा), मुंबई/नागपूर 

१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी,बुलडाणा 

१३) जिल्हाधिकारी, बुलडाणा, 

१४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बुलडाणा 

१५) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, बुलडाणा 
) 
) 
) 
) 
) 


१६) जिल्हा नियोजन अधिकारी, बुलडाणा 

१७) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बुलडाणा 

१८) अवर सचिव (अर्थसंकल्प शाखा), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१९) सर्व संबंधित शाळा (जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत) 

20) निवड नस्ती, कार्यासन-६ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


